आस्थापना - औरंगाबाद विभाग 

एकूण १७८६ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च,२०२२ 
ते दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीपर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी - २०२२/प्र.क्र.५५/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : संकिर्ण-१००२/प्र.क्र. ६६ (भाग-२/ई-८, 
दिनांक २०/०३/२००६. 
२) महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय, क्र.प्राफेब-२०१०/प्र.क्र.-२६/पुनर्बांधणी-३/म-१०, 
दि.३०/०७/२०१३. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३७/ई-८, 
दिनांक २५/०४/२०१७. 


४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.३९/ई-८, 
दिनांक ०४/०४/२०१९ व दिनांक १७/१०/२०१९. 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१ 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०८/ई-८,दि. २२/०४/२०२१. 
७) वित्त विभाग ,शासन निर्णय, क्र. पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/आपुक, दि.१०/०८/२०२१ 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०८/ई-८,दि.०१/१०/२०२१. 
) वित्त विभाग ,शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आपुक, दि.२२/०२/२०२२ 
१०) उपायुक्त (महसूल) विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२२/ 
मशाका/आस्था/ अरा-१/कावि-,दि.२१/०२/२०२२ रोजीचे ईमेलपत्र. 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या दि.१०/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, 
उस्मानाबाद व बीड यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील उप विभागीय अधिकारी, 
तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १७८६ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ या कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ०१/१०/२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
2. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२२/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
तसेच जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद व बीड यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या 
क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १७८६ अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी - २०२२/प्र.क्र.५५/ई-८ 


शासन निर्णय:- 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, 
परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद व बीड यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १७८६ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२२ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दिनांक २२/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र.०३ येथील शासन निर्णयासोबतच्या संबंधित 
विवरणपत्रातील रकाना- क्र.०५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ साठी मंजूर झालेल्या 
अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २२/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयात दरम्यानच्या काळात 
सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे तसेच यानंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व विभागांनी नोंद 
घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२/०२/२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०११६०६१६८६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dr.SHWETA SAWDEKAR BAIG 
Dr.SHWETA be 
. 
25. 369९ 


SAWDEKAR BAIG SOE ror SETA aE 
(डॉ.श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
२) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/ जालना/ परभणी/ हिंगोली/लातूर/ नांदेड/उस्मानाबाद /बीड. 
3) अपर जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/ तहसिलदार/मंडळ अधिकारी. 
(संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत) 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/ जालना/ परभणी/ हिंगोली/लातूर/ नांदेड/उस्मानाबाद /बीड. 
६) उप सचिव, कार्यासन (आ.पु.क./व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) सह सचिव/ उप सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


